राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ४१६४ 
अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका -२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०३ सप्टेंबर,२०२१ 


वाचा:- 


१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००६/१२८/प्र.क्र.१९/आरोग्य-२, 
दिनांक ३०.१२.२००६. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः yest २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दिनांक ०६.०८.२००७. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका २०१२/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-५, 
दिनांक ३०.०४.२०१२. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दिनांक २१.०९.२०१२ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/ आरोग्य-५, 
दिनांक.१९.०३.२०२१ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०.०८.२०२१ 
७) संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे/राहिनिका/अस्थायीपदे/चालूठेवणेबाबत/ 
१५१७९-८१/२०२१ दि.०३.०८.२०२१. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत २०१६६ अस्थायी पदांपैकी १६१३३ अस्थायी पदे संदर्मिय 
दिनांक ३०.०४.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ४०३३ अस्थायी पदे 
तसेच पदांच्या आढाव्यातून सुटलेली सुधारित आकृतीबंध सार्वजनिक आरोग्य विभाग संदर्भिय शासन निर्णय 
दिनांक २१.०९.२०१२ अन्वये मंजूरी दिलेली उपकेंद्र स्तरावरील १३१ पदे अशी एकूण ४१६४ पदे दिनांक 
०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत वरील संदर्भिय दिनांक १९.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१.०८.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर पदे राज्यातील 
जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याने, उपरोक्‍त 


झासन निर्णय क्रमांकःहिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ दिनांक 03/08/2024 


नमूद एकूण ४१६४ पदे दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदांचा खर्च खाली दर्डाविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
सन २०२१-२२ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (०५) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (राज्य क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ०६११) 


४) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
१०१-रोगप्रतिबंध व नियंत्रण 
(०१) (५२) हिवताप नियंत्रण कार्यक्रम (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५२१९) 

५) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१-संचालन व प्रशासन 
(०१) (०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 
सांकेतांक - (२२१० ०३८९) 

६) मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१-संचालन व प्रशासन 
(०२) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) 
सांकेतांक - (२२१० ५०४१) 


पृष्ठ3पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःहिनिका २०१८/अपदे/प्र.क्र.२६१/आ-५ दिनांक 03/08/2029 
=e cess iets ccs 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


४. wex झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२६१०४४२१९८१७ असा आहे. 


५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO 
AHUL 


Ww 
KI RA N KU MA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621¢ 

VA S A N भृ RAO c9f4985e6d 1 be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=SAD6BC99C173E8D779171190F81 
92DAE8DS5E1557, 


W A H L serialNumber=2E35734EC976BF56578 15FB42C4 
D25B0B3C23B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, 
cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 
Date: 2021.09.03 17:49:05 +05'30' 


(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

६. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा, (हिवताप) सर्व. 

७. जिल्हा हिवताप अधिकारी, (सवी. 

८. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग प्रशिक्षण पथके (सर्व). 

९. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), (अर्थसंकल्प-१९), आ.पु.क., मंत्रालय मुंबई. 

१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १, २, ३, ५ व अर्थसंकल्प शाखा/लेखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ3पैकी३ 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व 
राज्यस्तर एकूण हिवताप विभाग 
परिशिष्ट - १ 


+ 


राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय दि. 
६.०८.२००७ब दि.२१.०५,२०१२ अन्वये पदांची माहिती. 


ia जिल्हा/कार्यालयाचे नांव ae पदे 


bets 1] 


22 |अकोल्ला 
| 32 | ३ वाशिम 
३४ | अमरावती 


३५ |यवतमाळ 


३८ jaat 

|_३९ | भंडारा 
“७ |शोंखिय्या 
४१ |चंद्रपूर 


«= |गडच्यिनात्की [ ee | « 


TET २६६५ 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे-६ 
राज्यस्तर एकूण हिवताप विभाग 
। परिशिष्ट - २ 


राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय दि. ६.०८.२००७ व दि.२१.०९. 
ट्रू 
२०१२ अन्वये पदांची माहिती. 


स्थाई व अस्थायी पदांची माहिती (पदनिहाय गोषवारा ) 


सहसंचालक 


झं 
१ 


सहाय्यक संचालक 


& प्रशासकीय अधिकारी 


ss प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 


i आरोग्य सहाय्यक 


शि a sae 


। +E awe | 


स्वच्छक 


सफाईगार 


| = =. ag त. 3 qe 
1. ण पदे 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्यरोग) पुणे-६ 
| परिशिष्ट - १ 


eet 
राष्ट्रीय किटक जन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (हिवताप) उपशिर्ष २२१०५०४१ (जि.प) 
स्थानिकस्तर 


जिल्हा परिषदेतील एकुण आरोग्य पर्यवेक्षक - ५६१ व उर्वरित १००७१ पदे एकूण १०६३२ पदे 


अ.क जिल्हा एकूण मजूर पढे 'एकूण कायम पदे | एकूण अस्थायी 
पदे 
ty SR 


८ os | लातूर २९० 
२ "उस्मानाबाद २३० gow “4 


} ae, fate २७५ २२० ५५ 


32 नांदेड ४३० are A ८६ | 


| 23 [sare १७४ १३९ au 


